नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या 
व्यक्‍तींना देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानात 
वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०१४ 
वाचा :- 
१) झासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक :- एनएएक्स २००२/प्र.क्र.१८१ (भाग-३)/वि.शा.१ ब, दिनांक २५.०२.२००४ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/२१-ए/१९५/आर्थिक सहाय्य/४७/२००४, दिनांक 
३०.१०.२०१२ चे पत्र. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ ब, दिनांक ३०.०५.२०१४ 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/२१-ए/१९५/आर्थिक सहाय्य/४७/२००९, दिनांक 
०२.०६.२०१४ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय दिनांक २५.०२.२००४ अन्वये नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्‍तींना 
रु.७५,०००/- व किरकोळ जखमींना रु.२५,०००/- एवढे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. सदर सानुग्रह अनुदानाची 
रक्‍कम कमी असल्यामुळे त्या रकमेत योग्य वैद्यकीय उपचार घेणे शाक्य होत नाही. त्यामुळे त्यामध्ये वाढ 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्‍तींना रु.७५,०००/- ऐवजी रु.१,५०,०००/- (रुपये 
एक लक्ष पन्नास हजार मात्र) व किरकोळ जखमींना रु.२५,०००/- ऐवजी रु.५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) 
इतके सानुग्रह अनुदान देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल 
(२०५५ ०१६८) - ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशीर्षाखाली टाकण्यात यावा. 


3. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८९/१४/व्यय-७, दिनांक 92.09.2098 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक :- एनएएक्स ०८१३/प्र.क्र.३६१/वि.शा.१ ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८०२१४५०५७२५२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Bajrang 


1 Digambar U 
B al [ चै a Q DN: CN = polar Digambar 
. Umate, C = IN, S= 
Digambar ४४? 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


U mM at e Date: 2014.08.02 18:09:48 


(ब.दि.उमाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा.मंत्री (गृह) / मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
६. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 
१२. पोळीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
१३. सर्व पोलीस आयुक्‍त 
१४. सर्व पोलीस अधिक्षक 
१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १-२/लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७. सर्व कोषागार अधिकारी 
१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१९. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
२०. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
२१.निवडनस्ती (वि.शा.१ ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


